(१४ पैकी शासन निर्णय क्र.१३) 

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. 
उत्कृष्ट कामाला प्रोत्साहन देण्याकरिता 
“मुख्यमंत्री पदक” देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मे, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

पोळीस ठाण्यामध्ये फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अज्ञा गुन्हयाच्या सर्वकष 
तपासाअंती न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात येतो. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तपासी 
अधिकारी यांनी सादर केलेले पुरावे, पंच, साक्षिदार यांच्या भुमिका व शासकिय अभियोक्त्याने या सर्व बाजू 
न्यायालयासमोर मांडलेली प्रभावी बाजू यावर सदर गुन्हयाचे दोषारोपसिध्दी अवलंबून असते. 
दोषारोपसिध्दीमध्ये तपासी अधिका-याचे तपासाचे कौशल्य जितके महत्वाचे आहे तितकेच शासकिय 
अभियोक्त्याचे कायदेशिर कौडाल्यही महत्वाचे आहे. बरेचसे गुन्हे हे रस्त्यावर घडत असतात त्यामुळे अशा 
ठिकाणी गुन्हेगारीस चाप लावणा-या पोळीस आधिका-यांना प्रोत्साहित करणे आवश्‍यक आहे.तपासी 
अधिकारी व शासकिय अभियोक्त्यांना चांगल्या कामगिरीबाबत प्रोत्साहित केल्यास दोषारोपसिध्दीचे 
प्रमाण वाढण्यास मदत होईल. सबब, रस्त्यावरील गुन्हयांबाबत चांगळी कामगिरी करणा-या पोलीस 
अधिकारी, उत्कृष्ट तपासकाम करणा-या तपासी अधिकारी, तसेच दोषारोपसिध्दीचे चांगले प्रमाण 
असलेल्या शासकिय SARIS “मुख्यमंत्री पदक” देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

रस्त्यावरील गुन्हयांबाबत चांगळी कामगिरी करणा-या पोलीस अधिकारी, उत्कृष्ट तपासकाम 

करणा-या एका सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ तपासी अधिकारी व एका सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ तपासी अधिकारी, तसेच 
“गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, १९९४” कायदयाखालील गुन्हयामध्ये 
दोषारोपसिध्दीचे जास्त प्रमाण असलेल्या एका सहाय्यक सरकारी altars “मुख्यमंत्री पदक” 
देण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. “मुख्यमंत्री पदक” पुरस्काराकरिता प्रस्तावाचा नमुना, पात्रतेचे निकष व प्रशस्ती पत्रकाचे स्वरुप 
याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनाच्या मान्यतेने अंतिम 
कराव्यात. 
४. प्रत्येक वर्षामध्ये रस्त्यावरील गुन्हयांबाबत चांगळी कामगिरी करणा-या पोळीस अधिकारी यांना 
शासनाच्या वतीने “मुख्यमंत्री पदक” पुरस्कार देण्याकरिता प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर समिती आपली कार्यपद्धती स्वत: ठरवेल. 


पोलीस महासंचालक -अध्यक्ष 

पोलीस महासंचालक (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) - सदस्य 
पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई - सदस्य 
अपर पोलीस महासंचालक (कायदाव सुव्यवस्था) - सदस्य 


अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना) -सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


५. प्रत्येक वर्षामध्ये उत्कृष्ट तपास काम करणा-या एका सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ तपासी अधिकारी व एका 
सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ तपासी अधिकारी व “गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, १९९४” 
कायदयाखालील गुन्हयामध्ये दोषारोपसिध्दीचे जास्त प्रमाण असलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्या 
यांना शासनाच्या वतीने “मुख्यमंत्री पदक” पुरस्कार देण्याकरिता प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, सदर समिती आपली कार्यपद्धती स्वत: ठरवेल. 


पोलीस महासंचालक -अध्यक्ष 

अपर पोलीस महासंचालक (गुन्हे) - सदस्य 
प्रधानसचिव/ सचिव (विशेष),गृह विभाग - सदस्य 
संचालक, अभियोग संचालनालय - सदस्य 


६. पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट तपास काम करणा-या 
एका सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ तपासी अधिकारी व एका सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ तपासी अधिकारी यांची शिफारस 
“मुख्यमंत्री पदक” पुरस्काराकरिता पोळीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे पाठवावी. 

७. संचालक अभियोग संचालयाने यांनी “गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 
१९९४” कायदयाखालील गुन्हयामध्ये दोषारोपसिध्दीचे जास्त प्रमाण असलेल्या सहाय्यक सरकारी 
afar यांची शिफारस “मुख्यमंत्री पदक” पुरस्काराकरिता पोळीस महासंचालक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समितीकडे पाठवावी. 

८. एक वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या संबधित अधिका-यांची शिफारस “मुख्यमंत्री पदक” 
पुरस्काराकरिता दिनांक ३१ डिसेंबर पर्यंत करावी. 

९. सदर समिती प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन पात्र अधिका-यांची “मुख्यमंत्री पदक” पुरस्कारासाठी 
शासनाकडे शिफारस करेल. 

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१५०५१२१७१६३६६०२९ हा आहे. हा Bear डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Santaram 


D att at ray BNTCN = Dattatray Santaram Patil, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government 


S a al t a i a m P at | | Of Maharashtra, OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.05.13 13:04:19 +05'30' 


(द.सं.पाटील) 

उप सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


६. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
७. प्रधान सचिव व विधी परामर्श, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, विशेष, मंत्रालय, मुंबई 

९. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

१०. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 

१२. सर्व अपर पोलीस महासंचालक 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीछा 

१५. सर्व पोलीस अधीक्षक 

१६. संचालक, अभियोग, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. मा.राज्यमंत्री Grey यांचे खाजगी सचिव 

१८. मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

१९. सह सचिव (पोल-१) 

२०. सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


